आकाशवाणी, दूरचित्रवाहिन्या, एफ. 
एम. रेडिओ, चित्रपटगृहे इत्यादीवरुन 
प्रसारीत करण्यासाठी शासकीय 
संदेशाची निर्मिती (क्रिएटिव्ह) करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(२)/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचावे :- 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. वृत्तचित्र १८/विशेष प्रसिद्धी १८-१९ प्रस्ताव 
का-७/४७६ दि. १०.०९.२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला होण्यासाठी 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयामार्फत शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. सन २०१८-१९ 


या आर्थिक वर्षामध्ये शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यासाठी SHAAN, दूरचित्रवाहिन्या, एफ. एम. 


रेडिओ, चित्रपटगृहे इत्यादीवरुन प्रसारीत करण्यासाठी शासकीय संदेशाची निर्मिती करण्यास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला होण्यासाठी 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयामार्फत शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. सन २०१८-१९ 


या आर्थिक वर्षामध्ये शासकीय संदेशाचे प्रसारण separa, दूरचित्रवाहिन्या, एफ. एम. रेडिओ, 


चित्रपटगृहे इत्यादीवरुन करण्यासाठी शासकीय संदेशाची निर्मिती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


या योजनेची अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून करण्यात येईल. या 


बाबींवर ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत होणाऱ्या रु.१,०४,००,०००/- (एक कोटी चार 


लाख) इतक्या रकमेस प्रजश्ञासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(२/का.३४ 


१. वरील प्रयोजनासाठी येणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती व 


प्रसिद्धी ६० इतर, १०१ जाहिरात व ew प्रसिद्धी (संगणक सांकेतांक २२२० ११७५) (योजनांतर्गत) या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वषातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर 


खर्च करतांना शासनाचे प्रचलित नियम/आदेडा कार्यपध्दती इ. चा अवलंब करण्यात यावा. 


२. हा शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६७/१८/१४४३, 


दि.०८/१०/२०१८ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७४/व्यय-४ दिनांक १२.१०.२०१८ अन्वये 


प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२०१६०७०९०००७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ramkisan ON“ ocovernmentof Maharash, 
ou: ‘ment, 


ral Adi 


Naya 0 
Musale Ps ee 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
२. सर्व विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
४. महाळेखापाल१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क औरंगाबाद/नागपूर, 
१०. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


le 


54f99ecOb0d9e 
Ramkisan 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(२)/का.३४ 


११. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 

१२. मा. राज्यमंत्री (सा.प्र.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

१३. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 

१४. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१५. नियोजन विभाग/का-१४४३, मंत्रालय, मुंबई 

१६. वित्त विभाग/का-व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती/का-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


